सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील 6.9.40 कोटी 
रकमेपर्यंतच्या कंत्राटदार नोंदणीकरणास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीडीजी-२०२०/प्र.क्र.८३/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९/०४/२०२१ 


वाचा- १) सा.बां.वि.,शासन निणर्य क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमा-२, (संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.९४/इमा-२), 
दि.१६/८/२०१७ 
२) सा.बां.वि, शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०२०/प्र.क्र.८३/इमा-२, दि.३१/०८/२०२० 
३ सा.बां.वि, शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०२०/प्र.क्र.८३/इमा-२, दि.२९/०१/२०२१ 


प्रस्तावना- 


संपूर्ण देशात कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे दि.२४.०३.२०२० पासून Lockdown जाहीर 
करण्यात आला होता. त्यामुळे वाहतूक, मजूर यांच्या उपलब्धतेवरही विपरित परिणाम झाला होता. तसेच वित्त 
विभागाच्या दि.४ मे.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व विभागांना कोणतेही बांधकाम हाती न घेण्याच्या तसेच 
सन २०२०-२०२१ मधील अर्थसंकल्पीय निधीच्या ३३% निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधीन राहून नियोजन 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत 
नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदाराची नोंदणी जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपुष्टात आली असेल 
अथवा येणार असेल, अशा सर्व नोंदणीकरणास दि.३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सरसकट एक विशेष बाब म्हणून 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदाराची 
नोंदणी जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत संपुष्टात आळी असेळ अथवा येणार असेल, अशा सर्व 
नोंदणीस ३० सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत सरसकट मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०९१६४११९४६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SACH | N MAN | KRAO eee by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
CHIVATE a 00 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

६. महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०२०/प्र.क्र.८३/इमा-२ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

८. सर्व मुख्य अभियंता (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१०. संचाळक, उपवने व उद्याने, मुंबई 

११. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१२. यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत अग्रेषित करावी. 

१३. मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

१४. सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


